सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक एक्स-१ 
(२२३५ २०७२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण व लेखाशिर्ष २२३५ २३२१ अंतर्गत ३६-वेतन या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरित करावयाच्या निधीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१८/प्र.क्र.ई६६/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक,महिळा व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र. ३३/का-४, 
दि. २९ जानेवारी, २०१९. 
3) सहा.आयुक्त, (नियोजन) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे पत्र क्र. मबाविआ/नियो/उर्व. तरतुद मागणी/१८-१९/का-२/२०२ दि. ९ जानेवारी, २०१९. 
४) सहा.आयुक्त, (नियोजन) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे पत्र क्र. मबाविआ/तरतुद मागणी/१८-१९/का-२/७३१६, दि. २७.१२.२०१८. 


प्रस्तावना: 


वित विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकानुसान सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये 
अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत वार्षिक तरतुदीच्या उर्वरित ३० टक्के व २० टक्के 
च्या मर्यादेत २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय होणारा निधी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता खर्च भागविणयासाठी मागणी क्र.एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (०१(०१) महिला व बाल कल्याण संचालालय अनिवार्य 
(2234 २०७२), तसेच (०१)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र अनिवार्य (२२३५ २३२१) 
अंतर्गत ३६-वेतन या बाबीसाठी अर्थसंकल्पित निधीपैकी ३० टक्के व २० टक्के च्या मर्यादेत निधी सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक २५.१.२०१९ च्या 
परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे 
काटेकोर पालन करावे. 
३. याबाबत सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची 
दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २५.१.२०१९ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०२०५१४२८२८१८३० असा आहे. 
सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lalsing eae eae Enea 
Ramchandra G uj ar DENIM ea कमाल! 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
२) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
३ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई शहहर/मुंबई उपनगर 
8) सर्व महिला व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
4) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
&) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुकक्‍तालय, पुणे मार्फत) 
(9) कार्यासन(अर्थसंकल्प-३) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
यांना सदर निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
९) निवड नस्ती-का-७ अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ दि.४.२.२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता वित्त विभागाच्या दि.२५.१.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
वितरीत करावयाच्या उर्वरित निधीचा तपशील 
(रुपये हजारात) 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष या शासन निर्णयानुसार 
अर्थसंकल्पित | वितरीत करावयाचा निधी 


किड वा ण कळ आह आहे 
ह 
याह 
a 
वा 
ळक 
गक 
गा 
च्या 
= 
a 
a 
im 


03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व २२३५ २३२१ 
ं समिती अधिनियम १९६१ च्या 
म १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
प्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lal 5 | n g DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Women And Child Development Department 


Ramchandra G uj ar हषर 02 08 165524 10st" 
(ला.रा. गुजर) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


